आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषी 
उन्नती योजना-कृषी यांत्रिकीकरण उप 
अभियान योजनेकरीता निधी वितरण. 
लेखाशिर्ष (केंद्र हिस्सा-२४०१ ए ४५९) 
लेखाशिर्ष (राज्य हिस्सा-२४०१ ए ४४१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख :०४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.८.१२.२०२३. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र क्र. गाट No.1-15/2023-RKVY/3, Dt.08.12.2023. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्या-६, दि.२८.४.२०२३. 
8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.कृयायो-४५२३/प्र.क्र.१९८/८-अओ. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षासाठी 
केंद्र हिस्सा रु.८५.०० लाख प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात आलेली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आळेली 
अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा बीम्स प्रणालीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात 
आला असल्याचे नमूद केले आहे. 


त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा 
रु.८५.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.५६.६६६६७ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कृषी 
व पदुम विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावावर मिळालेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन या 
मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान या योजनेसाठी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.८५.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.५६.६६६६७ लाख 
असा एकूण रु.१४१.६६६६७ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब । सन २०२३-२४ यापूर्वी या शा.नि. 
केंद्र/राज्य हिस्सा मधील वितरीत । अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित | करण्यात | करण्यात येत 
तरतूद आलेला निधी | असलेला निधी 
fa 2 ४: ॥ - ee त द 
केद्र पुरस्कृत P| २४०१ ए ४५९ ERE "९९६९९ ६४३.०० ८५.०० 
उन्नती  योजना- | (केंद्र हिस्सा ६०%) | अर्थसहाय्य 
कृषी यांत्रिकीकरण | २४०१ ए ४४१ ५३२.९९ | ४२८.६६६६७ ५६.६६६६७ 
उप अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) 
एकूण १३३२.९८ | 9009-66660 | १४१.६६६६७ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१४१.६६६६७ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी एकेचाळीस लाख सहासष्ट 
हजार सहाही सदुसष्ट फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ मधील 
तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१२२५११७१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझ्ञानुसार T देश्ानुस ]रर व नावाने ; KIRAN Dial sone by KAN KSANRAO PAWAR 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b 


Kl AN RA 928746383 1a2beea0beScb381a34 
ICode=400032, st=Maharashi 


INumber=344DE3FF07B9439DD11CAF72825 


PAWA कि ae 
(किरण पवर" 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


